ग्रामिण रुग्णालय, देऊळगांवराजा 
जि.बुलढाणा येथील रुग्णालयाचे ५० 
खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्थापना - २०१५/प्र .क्र.३० ७/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते.रुग्णालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: ०८ फेब्रुवारी,२०१९ 


वाचा - 
आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक, संआसे/ कक्ष-३/श्रेणी -१६३/ग्रारु, 
देऊळगांवराजा /५० खाटा/ श्रेणीवर्धन/६५९८--६६०१/१५, दिनांक- ११.०६.२०१५. 


प्रस्तावना - 
संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांनी उपरोक्‍त दि.११.०६.२०१५ च्या पत्रान्वये 


देऊळगांवराजा जि.बुलढाणा येथील ग्रामिण रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करुन तेथे ५० खाटांचे उपजिल्हा 


रुग्णालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव सादर केला असून त्यासंदर्भात पुढीलप्रमाणे 


निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय- 
देऊळगांवराजा जि.बुलढाणा येथील ग्रामिण रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करून ५० खाटांचे 


उपजिल्हा रुग्णालय स्थापन करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर श्रेणीवर्धीत ५० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णाळयासाठी विहित पध्दतीने जागा अधिग्रहीत करुन 


बांधकाम व पदनिर्मिती करणे याबाबत स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थापना २०१५/प्र.क्र.३०७/आरोग्य-३, 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२०६१५२०५४०७१७ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
प Digitally signed by Roshani 
Roshani reer nes 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D | al e S h Maharashtra, O = Government 


: Of Maharashtra, OU = Public 
Kadam Patil ican" 3-10 
+05'30' 
(रो.दि.कदम -पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये-राज्यस्तर) मुंबई. 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ, अकोला. 

६. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, बुलढाणा. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलढाणा. 

८. वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामिण रुग्णालय, देऊळगांवराजा जि.बुलढाणा 

९. नियोजन विभाग,(का.१४७२) मंत्रालय,मुंबई 
१०. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
११. कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
१२. निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


